मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०२०/प्र.क्र.१/का.१४६१. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२०. 
वाचा:- ११ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/का.१४६३, दि.६.११.११९६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, दि.१५.०७.२००० 
३) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२४/का.१४७४, दि.०४.०९.२००० 
४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, दि.१०.०२.२००१ 
५) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, दि.२३.०४.२००१ 
६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२००४/प्र.क्र.४९/का.१४७४, दि.२१.१२.२००४ 
७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३६/का.१४१३, दि.२६.०८.२००९ 
८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, दि.२६.११.२००९ 
९) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, दि.२५.०३.२०११ 
१०) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, दि.२१.११.२०१२ 
११) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, दि.३०.०१.२०१३ 
१२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, दि.१२.०२.२०१४ 
१३) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. पासुस-२०१५/प्र.क्र.०१/का.१४६१, दि.०८.०६.२०१५ 
१४) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. पासुस-२०१७/प्र.क्र.०२/का.१४६१, दि.२०.०५.२०१७ 
प्रस्तावना :- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/का.१४६३, दिनांक ६ नोव्हेंबर, १९९६ 
अन्वये, मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची स्थापना करण्यात 
आली. त्यानंतर वेळोवेळी मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. 
सद्य:स्थितीत नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. पासुस-२०१७/प्र.क्र.०२/का.१४६१, दि.२० मे २०१७ 
अन्वये गठित करण्यात आलेली मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समिती अस्तित्वात आहे. सदर मंत्रीमंडळ 
पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने या 
प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
नियोजन विभाग झासन निर्णय, क्र. पासुस-२०१७/प्र.क्र.०२/का.१४६१, दिनांक २० मे २०१७ अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत 
आहे. 


मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती 
१) मा.मुख्यमंत्री : अध्यक्ष 
२) मा.उपमुख्यमंत्री : सदस्य 
३) मा.मंत्री, नगर विकास : सदस्य 
४) मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास : सदस्य 
५) मा.मंत्री, महसूल : सदस्य 
६) मा.मंत्री,उद्योग : सदस्य 


७) मा.मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) : सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२०/प्र.क्र.१/का.१४६१. 


२. मुख्य सचिव हे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “सचिव” असतील व अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव (नियोजन) हे “निमंत्रक” असतील. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीस सर्व प्रस्ताव “मुख्य 
सचिव” यांचेमार्फत सादर होतील. 

३. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चिल्या जाणाऱ्या विषयाच्या अनुषंगाने संबंधित 
प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकांना आमंत्रित 
करण्यात येईल. 

४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त) आणि प्रधान सचिव/ सचिव (विधी व न्याय) हे 
मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “स्थायी निमंत्रित” राहतील. इतर अधिकाऱ्यांना मंत्रीमंडळ पायाभूत 
सुविधा समितीच्या बैठकीकरीता आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित करण्यात येईल. 

५. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर सादर करावयाचे प्रस्ताव नियोजन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, दि.१२ फेब्रुवारी २०१४ मधील तरतूदींनुसार तपासून 
संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून सादर करण्यात यावेत. 

६. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची कार्यकक्षा, अधिकार व कार्यपध्दती संदर्भाधीन नमूद 
केलेल्या सर्व शासन निर्णयानुसार राहील. 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००२२०१५२३२४५२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Debashish 


Chakrabarty oe. 
(देबाशिष चक्रवर्ती) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री, नगर विकास,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७ मा.मंत्री, उद्योग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर शासन 
निर्णय त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये/महामंडळे इत्यादींच्या निदर्शनास आणावा. 

१५) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक यांना माहितीसाठी. 

१७) निवडनस्ती, कार्यासन १४६१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


